प्रशासकीय मान्यता 

सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात राज्य 
योजनेंतर्गत मंजूर निधीतून सर ज.जी.समूह 
रुग्णालये, मुंबई या संस्थेस यंत्रसामुग्री व 
साधनसामुग्री खरेदीस प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : जेएचएम-२०२१/प्र.क्र. १३४ /प्रशा-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : ३० मार्च, २०२१ 
वाचा : १. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग- 
॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 
२. शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/ प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 
३. शासन निर्णय, उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकिर्ण-२०१६/ 
प्र.क्र. २१५/उद्योग-४, दि. २४.०८.२०१७ 
४. शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये व विभाग,क्रमांक वैशिवि-२०२०/ 
प्र.क्र. २८१/प्रशा-२, दिनांक ०६.११.२०२० 
५. संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र : क्र. संवैशिवसं/जजीरु/ 
राज्ययो/यंसाख/खरेदी/म/६४१८/२०२१, दि. २४/०३/२०२१ 


शासन निर्णय :- 


सर ज.जी.समूह रुग्णालये, मुंबई या संस्थेस सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात राज्य 


योजनांतर्गत मंजूर अनुदानातून रुपये १०,००,०००/- ( रुपये दहा लक्ष फक्त ) इतक्या रक्कमेची 


यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यास या शासननिर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता 


देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. यंत्राचे नांव नग | प्रति नग किंमत | एकूण नग किंमत 


।_१_ | मायक्रोबॅसक्युलर सर्जरी इंस्ट्ररमेट सेट १०,००,००० १०,००,००० 


_ 


पृष्ठ ४ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएचएम-२०२१/प्र.क्र. १३४ /प्रशा-१ 


अटी :- 


षु. 


Go 


सदर प्रशासकीय मान्यता संबंधित संस्थेस राज्य योजनांतर्गतच्या लेखाज्ीर्षाखाली मंजूर 
असलेल्या निधीतून प्रदान करण्यात येत आहे. 


. उपरोक्त कोणतीही यंत्रसामुग्री हाताळण्यासाठी नव्याने पदनिर्मितीची आवश्‍यकता नसून ती 


संस्थेत असलेल्या विद्यमान अधिकारी/कर्मचारी यांचेकडून सदर यंत्रसामुग्रीची हाताळणी 
करण्यात यावी. तसेच सदर यंत्रसामुग्री कोणत्याही परिस्थितीत बंद अवस्थेत वा विनावापर 
पडून राहणार नाही याची खबरदारी संबधित अधिष्ठाता यांनी घ्यावी. 


, सदर विषयी " शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 


नियमपुस्तिका " याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ तसेच 
अनुषंगीक शासन निर्णयात नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया " औषधे, तद्‌अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 
उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफ किन बायो-फामास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. मार्फत 
करण्याबाबत " निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/ 
प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री संचालक (वै.शि.) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 


. सदर यंत्रसामुग्नीची विनिर्दिष्टे व्यापक , सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 


शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ शकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 


. प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेहा इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला 


नसल्याबाबत व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आव्यक असल्याबाबत संचालकांनी 
खात्री करावी. 


. मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 


. सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 


आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


OWT शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ 


मधील परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ " किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा " या 
शीर्षकाखाळील परिच्छेद क्रमांक 3.9.2.9 मधील तरतूदीचे संबंधित खरेदी समितीने 
पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएचएम-२०२१/प्र.क्र. १३४ /प्रशा-१ 


अनुपालन करावे. सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवश्‍यकतेनुसार 
सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


११.समान स्वरुपाची व समान विनिदिष्टे असलेल्या यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची एकच 
निविदा प्रसिध्द करणेबाबतची कार्यवाही हाफकीन महामंडळाने करावी . अजा प्रकारे निविदा 
प्रसिध्द करणे हाफकीन महामंडळास We होईल यानुषंगाने संचालक , वैद्यकीय शिक्षण 
आणि संशोधन,मुंबई यांनी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीची मागणी नोंदवावी. 


१२.रुपये तीन लक्ष पेक्षा कमी किमतीची तथापी एकापेक्षा अधिक संस्थांना आवरयक असणारी 
यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची मागणी एकत्रित करून अशा बाबींची खरेदी हाफकीन 
महामंडळामार्फत करण्यात येईल. 


१३.संस्थास्तरावर खरेदी करण्यात येणाऱ्या यंत्रसामुग्रीची खरेदी शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व 
कामागार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील कार्यपध्दतीनुसार करतांना 
याबाबत सदर खरेदी शासन निर्णय, उद्योग उर्जा व कामागार विभाग, क्रमांक संकीर्ण २०१४ 
/प्र.क्र. २१५ /उद्योग-दिनांक २४.०८.२०१७ अन्वये विहीत करण्यात आलेल्या गव्हर्नमेंट ई 
मार्केटप्लेस (GeM ) पोर्टल कार्यपध्दतीचा वापर करावा. 


२. या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, मुंबई या संस्थेने 
खालील नमूद लेखाशिर्षात मंजूर व प्रत्यक्षात वितरीत होणाऱ्या निधीतून खर्च भागवावा. 


मागणी क्र- एस- ४ 


४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषमचिकित्सा - राज्य योजनांतर्गत योजना 
(००) (३७ - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे 


बळकटीकरण, श्रेणीवर्धन आणि यंत्रसामुग्री 
संगणक सांकेतांक (४२१० १६२९) 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग , क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक 
१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक-३, 
नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएचएम-२०२१/प्र.क्र. १३४ /प्रशा-१ 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३३०१५१८५२४२१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by ARUN 
A R U N MURLIDHARRAO DAHALE 
DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b335b52903c5914ab299ba5 
M U R LI D HA a50897b7b2244d66593f50dd713da83 
860912503, postalCode=400032, 
street=MANTRALAYA MUMBAI, 
RR A serialNumber=30df743755280cf26ce9 
O 7ec0978235f63f80f0bc4317129bf381e 


b48778f2e3d, ou=NA, 

o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
DA H A L E cn=ARUN MURLIDHARRAO DAHALE 

Date: 2021.03.30 20:33:54 +05'30' 


(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखाकार - १ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई. 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. , मुंबई. 
३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
४. अधिष्ठाता, ज.जी.समूह रुग्णालये, मुंबई 
५. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
६. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 
७. निवडनस्ती (प्रशा-१). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


